महाराष्ट्र राज्य Uw मंडाळाच्या कार्यकारी 
समितीवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/का.२८, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. रासैमं-१०९५/प्र.क्र.२१५/९५/२८, दि.२६/०३/१९९६. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. रासैमं-२०११/प्र.क्र.५३/का-२८, दि.०७/१०/२०११. 
३) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक १९०१२/रासैमं/का.सं./ सैकव-१/४३२४, 
दि.0३/0८/२०२३. 


प्रस्तावना- 

मा. मुख्यमंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य सैनिक मंडळाच्या कार्यकारी 
समितीची रचना संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. सदर समितीवर संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये 3 वर्षांच्या कालावधीकरिता अशासकोय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
तथापि, त्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आला असल्याने संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ४ 
येथील पत्रान्वये सदर समितीवर अशासकोय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
त्यास अनुसरून, सदर समितीवर मा. मुख्यमंत्री महोदय तथा राज्य सैनिक मंडळाचे अध्यक्ष यांच्या सहमतीने ६ माजी 


सैनिक यांची अशासकोय सदस्य म्हणून ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 


शासन निर्णय:- 


मा. मुख्यमंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य सैनिक मंडळाच्या कार्यकारी 

समितीमध्ये खालील ०६ अशासकोय सदस्यांची या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षासाठी नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 

(९) ले. जनरल विनोद खंदारे (नि.),पुणे. 

(२ ) ब्रिगेडीयर हिरेन देसाई (नि.), मुंबई उपनगर. 

(३) ग्रुप कॅप्टन अविनाश वसंतराव देवरे (नि.),धुळे. 

(४) ले. कर्नल सतिशकुमार ढगे (नि.),औरंगाबाद. 

(५) सुभेदार मेजर ऑ. कॅप्टन हेतराम तुलसीराम वटी(नि.), गोंदिया. 

(६) सुभेदार ऑ. कॅप्टन कृष्णा शांताराम परब (नि.), सिंधुदुर्ग. 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/का.२८, 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९३०१८३५०५६८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
URMILA POPAT --. crmnonnnncomnnne 
SAWANT | 


(उमिला सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

3. प्रधान सचिव ब विभागीय चौकशी अधिकारी (२) सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२, 

४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा / लेखा ब अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 

५. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

६. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय युध्द स्मारकासमोर, सोलापूर रस्ता, घोरपडी, पुणे - ४११००१, 

यांना विनंती करण्यात येते को, त्यांनी सर्व Gaia अशासकोय सदस्यांच्या प्रती त्यांना हस्तपोच पाठवाव्यात. 

७. निवड नस्ती 


